महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.६८/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ०८ मार्च, २०१९. 


वाचा:- 
१) शासन पत्र, कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि १०१८/प्र.क्र.७८/१५ अ, दि. १९.०५.२०१८ 
२) शासन पत्र, कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि १०१८/प्र.क्र.२०९/१५ अ, दि. २४.०८.२०१८ 
३) शासन पत्र, कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि १०१८/प्र.क्र.२१९/१५ अ, दि. ०५.०९.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना दि.२८ एप्रिल, 2094, दि.१५ जून, २०१७ व 
दि.१२ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन पत्रान्वये महसुली विभागीय संवर्ग बदलुन देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
मान्यतेच्या अनुषंगाने उक्त अधिकाऱ्यांना बदळून देण्यात आलेल्या महसूली विभागात सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि अधिकारी, गट-ब (ग्रेड वेतन - रू.४६००) संवर्गातील पुढील अधिकाऱ्यांची 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
श्रीमती मेघा सुरेश पाटील, 
"| उप प्रकल्प व्यवस्थापक, वसुंधरा पाणलोट तंत्र अधिकारी (वि.प्र.-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
कक्ष, वर्धा 
: श्री.गणपत तुकाराम धोंगडे, तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
न तालुका कृषि अधिकारी, जव्हार जि. पालघर धुळे 
श्री.गोविंद बाबाराव बंटेवाड हिंगोली 
. न ी तालुका कृषि अधिकारी, हिंगोली 
: तालुका कृषि अधिकारी, वसई जि. पालघर क्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.६८/१५ ओ 


अ.क्र अधिका-यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
श्री.गोरख काशिनाथ चौधरी | 

४. न ठे तंत्र अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, धुळे 
तालुका कृषि अधिकारी, साकोली जि. भंडारा ह 3 
श्री.प्रशांक केलास राहाणे, 


न तालुका कृषि अधिकारी, भुसावळ जि. जळगांव 
तालुका कृषि अधिकारी, मुल जि. चंद्रपूर 301 र 


श्री. सचिन निबा देवरे, 
६. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि तालुका कृषि अधिकारी, देवळा जि. नाशिक 
अधिकारी, गडचिरोली 


श्री. दिपक सुदाम रेगडे, 
oo रासयन शास्त्रज्ञ, किटक Ah चाचणी सुदुर संवेदन कक्ष, कृषि आयुक्‍तालय, पुणे 
प्रयोगशाळा, ठाणे 


श्री. राजेश CARA मेरगेवार, 


वः सहायक संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार जिल्हा बिज प्रमाणीकरण अधिकारी, नांदेड 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती),अमरावती 
i ees, अधिकारी तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
g. तंत्र भिकारी, उप विभागीय कृषि > | नाशिक 
anes cal नाशिक 
हिंगणघाट जि. व 
श्रीमती शितल कांतीलाल थोरात, 
~ कृषि अधिकारी (1-2), मग्रारोहयो, जिल्हा तंत्र अधिकारी, मृद-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
परिषद, जालना 
क; | री श्रीमती शितल अशोक He, तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
"| उप प्रकल्प व्यवस्थापक, वसुंधरा अमरावती | अधिकारी,कोल्हापूर 
श्रीमती मनिषा बाळु भोसले, 
१२. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि तंत्र अधिकारी (फलो-३), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


अधिकारी, बुलढाणा 


श्री. जयंत शंकरराव गायकवाड, 
१३. । जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, 


तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 


बुलडाणा नाशिक 

बुलढाणा 

श्रीम. अश्विनी अशोक सपकाळ, तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
co oe अंरमंदो यर 

सहायक , , खोपोली अहमदनगर 


श्री. फिरोज करीमभाई शोख, 
१५. । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, रत्नागिरी 


तंत्र अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, 
फलटण जि. सातारा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.६८/१५ ओ 


अ.क्र अधिका-यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्रीमती मीनल गुमनराव म्हस्के, 
१६. । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 


जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद, 


अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा गी? 
श्रीमती पुनम दिपक दुधाडे, 

~ तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि तंत्र अधिकारी (गु.नि.१/२), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
अधिकारी, अहमदनगर 


श्रीमती मिनाक्षी क. वळवी, 
१८. । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, गोंदिया 


तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
नंदुरबार 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि ), 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१७०७१२८९०१ असा आहे. हा आदेञा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Amol Nilakanth : 
Sakharkar 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.६८/१५ ओ 


८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुकत (कृषि) पुणे) 
९. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
१०. निवड नस्ती /१५ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


